माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
बदल्यांबाबत -ऑगस्ट, २०२४. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१२५/मावज-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ ऑगस्ट, २०२४. 
संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥१७/९७॥/7(॥९७॥/॥/००७/२०२३, 
दि.३१.०७.२०२४ रोजीचे पत्र 
३) मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.जीईएन-२०२३/प्र.क्र.६/२४/ 
निवडणूक, दि.०५.०८.२०२४. 
४ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र.प्रविस्था-१२(२०२४)/नि.बदली-२०२४/ 
का-१/१५५८ यांचे दि. ०१.०७.२०२४ चे पत्र व सहपत्रे. 
५) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र.प्रविस्था-१२(२०२४/ बदली-अंशत:बदल/ 
का-१/७०४ यांचे दि. १५.०३.२०२४ चे पत्र व सहपत्रे. 
६) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे क्र.प्रविस्था-१२(२०२४)/ बदली न 
करण्याबाबत/का-१/८४४ यांचे दि. ०२.०४.२०२४ चे पत्र व सहपत्रे. 
७ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र.प्रविस्था-१२(२०२४)/नि.बदळली-२०२४/ 
का- १/१७८७ यांचे दि. १५.०७.२०२४ चे पत्र व सहपत्रे. 
८) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे क्र.प्रविस्था-१२(२०२४)/नि.बदळली-२०२४/ 
का-१/२०३२ यांचे दि. ०८.०८.२०२४ चे पत्र व सहपत्रे. 
९) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र.प्रविस्था-१२(२०२४)/नि.बदळली-२०२४/ 
का-१/२०७८ यांचे दि. १६.०८.२०२४ चे पत्र व सहपत्रे. 


शासन आदेडश-: 
आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या कामाशी प्रत्यक्षपणे 


संबंधित असणाऱ्या अधिकार्‍्यांपैकी स्वत:च्या जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या अथवा दि.३०.११.२०२४ 
पूर्वी एकाच जिल्ह्यात ३ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या अथवा मागील ४ वर्षांपैकी ३ वर्षे एकाच जिल्ह्यात 
असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ते ज्या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत तेथून अन्यत्र बदली करण्यात यावी असे 
निदेश भारत निवडणूक आयोगाने दि.३१.०७.२०२४ च्या पत्रान्वये दिले आहेत. सदरहू निर्देशानुसार 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाअंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत आहेत. 
त्याचप्रमाणे “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम”, २००५ मधील प्रकरण दोन, कलम ३ (9) मधील 
तरतुदीनुसार सन २०२४ या वर्षात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१२५/मावज-२, 


नियतकालिक बदल्या तसेच सदर अधिनियमातील कलम नियम ४ (४) आणि ४ (५) नुसार 
प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहेत. या बदल्यांचा तपशील अनुक्रमे पुढील 
विवरणपत्र “अ”, “ब” व “क” येथे नमूद केला असून त्यामधील स्तंभ २ येथे अधिकाऱ्यांचे नांव व 
स्तंभ ४ येथे त्यांची बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 

(अ) विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने करावयाच्या बदल्या:- 

भारत निवडणूक आयोगाचे दिनांक ३१.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूका, २०२४ च्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत दिलेल्या सूचनांना अनुसरून 
खालीलप्रमाणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत 
आहे. 


विवरणपत्र- “अ 


जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जनसंपर्क अधिकारी 
/ वरिष्ठ उपसंपादक गट -अ (कनिष्ठ) 


अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचारी पदनाम पदनाम व बदलीचे ठिकाण 
यांचे नाव 

ba श्री. रवि गिते जिल्हा माहिती अधिकारी, | जिल्हा माहिती कार्यालय, 
गोंदिया वर्धा 

२. | श्री. गजानन कोटूरवार । जिल्हा माहिती अधिकारी, | जिल्हा माहिती कार्यालय, 
बुलढाणा अमरावती 

३. श्री. अरुण सुर्यवंशी जिल्हा माहिती अधिकारी, । जिल्हा माहिती कार्यालय, 
परभणी जालना 

४. | a. प्रमोद धोंगडे जिल्हा माहिती अधिकारी, | जिल्हा माहिती कार्यालय, 
जालना परभणी 

५. _ श्री. रविंद्र ठाकूर जिल्हा माहिती अधिकारी, । जिल्हा माहिती कार्यालय, 

अहमदनगर पुणे 
६. । डॉ. किरण जनार्दन जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे | जिल्हा माहिती कार्यालय, 
मोघे अहमदनगर 


(ब) विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील प्रकरण दोन, कलम ३(१) नुसार WITH 
कारणास्तव करावयाच्या नियतकालिक बदल्या:- 


शासन अधिसूचना दिनांक २५.०५.२००६ नुसार बदली विनियमन विषयक अधिनियम,२००५ 
मधील प्रकरण दोन, कलम ३ (१ अन्वये नियतकालिक बदल्यांसाठी संचालनाळलयांतर्गत गट-ब 
संवर्गातील अधिकारी पात्र आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१२५/मावज-२, 


विवरणपत्र- “ब” 


सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी गट -ब या संवर्गातील बदलीस पात्र 


अधिकारी. 


अधिकारी / कर्मचारी 
यांचे नाव 


पदनाम व सध्याची पदस्थापना 


पदनाम व बदलीचे 
ठिकाण 


| श्रीमती मोहिनी श्रीकृष्ण 


सहायक संचालक (माहिती), 


सहायक संचाळक 


राणे विभागीय माहिती कार्यालय, | (माहिती), मुख्यालय, 
नाशिक मुंबई. 
2. श्रीमती अर्चना सहायक संचालक (माहिती), | सहायक संचालक, 
विजयराव देशमुख जिल्हा माहिती कार्यालय, (माहिती), मुख्यालय, 
नाशिक मुंबई. 


(क) विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील प्रकरण दोन, कलम ४ (४) व ४ (५) नुसार 


प्रशासकीय कारणास्तव करावयाच्या विनंती बदल्या:- 


शासन अधिसूचना दिनांक २५.०५.२००६ नुसार बदली विनियमन विषयक अधिनियम, २००५ 


मधील प्रकरण दोन, कलम ४ (४) व ४ (4) अन्वये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातीळ आणि 
अधिनस्त कार्यालयातील गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकारी यांच्या विनंती बदल्यांचे विवरणपत्र 


खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र-“क” 


जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ सहायक संचालळक(माहिती) / जनसंपर्क अधिकारी / 


वरिष्ठ उपसंपादक गट-अ (कनिष्ठ) व सहायक संचालक (माहिती) /माहिती अधिकारी गट-ब 


अ.क्र. अधिकारी / कर्मचारी पदनाम व सध्याची पदनाम व बदलीचे ठिकाण 
यांचे नाव पदस्थापना 

ie श्रीमती अमरज्योत जनसंपर्क अधिकारी, | सेवानिवृत्तीस ९ महिने शिल्लक 

कौर अरोरा महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी | असल्याने, सध्या कार्यरत पदावर 
दिल्ली. गट-अ मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. श्रीमती संप्रदा जिल्हा माहिती अधिकारी, | जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली 
बीडकर नाशिक गट-अ 

३. श्री. गोपाळ भा. सहायक संचाळक माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती 
साळुंखे (माहिती), मुख्यालय, मुंबई. | कार्यालय, नाशिक 


गट-ब 


४. | श्री. दिपक भिमराव 
चव्हाण 


सहायक संचालक (मा), 
मुख्यालय, मुंबई. गट-ब 


सहायक संचालक, विभागीय 
माहिती कार्यालय, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१२५/मावज-२, 


२. वरील अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता हेच HMPA आदेशा 


समजून 


त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन आवश्यक 


अहवाल 


सर्व संबंधित कार्यालयास तसेच शासनास विनाविलंब सादर करावा. हे आदेशा तात्काळ 


अंमलात 


येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधी 


केलेल्या 


कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. या संदर्भात त्यांनी कोणत्याही प्रकारे 


दबाव आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये 


शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०१७४१३३३२०७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc AW AD -5 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by YUVRAJ MANOHAR SOREGAONKAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f7ccdb18d954bb8 14d3cc3c92ab0c1 28e 1 9f5f95c724abaf0a38fala 
74dec734, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1A45294B68B97E03C570AFA8F 17C64F6DFE2A4A241DD2A 
‘F2322FEEC22B389F5, cn=YUVRAJ MANOHAR SOREGAONKAR 


Fi 
Date: 2024.08.20 17:59:09 +05'30' 


(युवराज सोरेगांवकर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (मावज) याचं स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
अवर सचिव तथा उपमुख्य निवडणूक अधिकारी, कार्यासन निवडणूक, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, (माहिती) (वृत्त व प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई 

, संचालक, (माहिती), मराठवाडा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर, 

. संचालक, (माहिती), नागपूर अमरावती विभाग, नागपूर, 

. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 

. जिल्हा माहिती अधिकारी, नाशिक, सांगली, अमरावती, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, 
बुलढाणा, परभणी, जालना, अहमदनगर, पुणे , 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, सांगली, अमरावती, नागपूर, वर्धा, गोंदिया, 

बुलढाणा, परभणी, जालना, अहमदनगर, पुणे , 

संबंधित अधिकारी (avast Atha), 

. सामान्य प्रशासन विभाग / मावज-१ 

. निवड नस्ती (का.मावज-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


